सन 2022-23 या वित्तीय वर्षात प्रधानमंत्री आवास 
योजना (ग्रामीण) (सर्वसाधारण) घटकांतर्गत प्राप्त 
केंद्र शासनाच्या हिळऊ्याचा पहिल्या हप्त्याचा 
पहिला भाग रु. ४९०,०४,००,०००/- व राज्य 
समरुप हिस्सा रु.३२६,६९,३३,३००/- एवढा निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२२/प्र.क्र.१७४/योजना-१० 
बांधकाम भवन, 24 मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: १५ डिसेंबर, २०२२. 


Tel] 
rail 
—| 


१) उप सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे H. J-92024/ 
9/2020-RH-Acct.-4, दि.१०.११.२०२२ रोजीचे आदेशा. 


२) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण यांचे पत्र क्र.जा.क्र.राव्यक-ग्रागू/ 
लेखा (प्रआयो)/१७ ॥॥७०॥॥॥७॥/सर्वसाधारण/२०२२/२२५५, दि.२१.११.२०२२. 


३) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ 


शासन Ba LUE? | निर्णय:- 


प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सर्वसाधारण घटकांतर्गत केंद्र शासनाकडून सन 


2022-23 या आर्थिक वर्षामध्ये सन २०२०-२१ व २०२१-२२ या वर्षासाठीच्या उद्दिष्टाकरिता केंद्र 


हिछ्याच्या पहिल्या हप्त्याचा पहिला भाग रु. ४९०,०४,००,०००/- (अक्षरी रुपये चारशे नव्वद कोटी 


चार लक्ष फक्‍त) व राज्य समरुप हिस्सा रु.३२६,६९,३३,३००/- (अक्षरी रुपये dat सव्वीस कोटी 


एकोणसत्तर लक्ष तेहत्तीस हजार तीनशे फक्त ) असे एकूण रू. ८१६,७३,३३,३००/- 


(कृ.मा.प.) 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२२/प्र.क्र.१७४/योजना-१०, दि. 94.92.2022 


(अक्षरी way seat सोळा कोटी त्र्याहत्तर लक्ष तेहत्तीस हजार तीनशे फक्त ) एवढा निधी खर्च 


करण्यास व अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. केंद्र शासनाच्या हिइड्याचा निधी सन २०२२-२३ या वर्षातील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात 


यावा व मागणी क्र. एल-३, २५०५ ग्रामीण रोजगार, ६० इतर कार्यक्रम, ७०२ जवाहर ग्रामसमृध्दी 


योजना, (०१ )प्रधानमंत्री आवास योजना, (०१)(०४) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) - सर्वसाधारण 


(केंद्र पुरस्कृत योजना) (केंद्राचा हिस्सा ६० %) (कार्यक्रम) ३१ सहाय्यक अनुदाने, (वेतनेतर) 


(24043092), या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. तसेच राज्य शासनाच्या हिळ्याचा निधी 


मागणी क्र. एल-३, २५०५ ग्रामीण रोजगार, ६० इतर कार्यक्रम, Wo जवाहर ग्रामसमृध्दी योजना, 


(०१)प्रधानमंत्री आवास योजना, (०१)(०१) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) -सर्वसाधारण ( राज्याचा 


हिस्सा ४० %) (कार्यक्रम) ३१ सहाय्यक अनुदाने, ( वेतनेतर) (२५०५ ०५६८), या लेखाशिर्षाखाली 


खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती 


कार्यासन योजना-२ यांना सादर करण्यात यावी. १) मंजूर केलेली रक्‍कम, २) कोषागारातून काढलेली 


रक्‍कम, ३) रक्‍कम काढल्याचा देयक क्रमांक व दिनांक, ४) महालेखापाल कार्यालयात नोंद झालेल्या 


Lapa ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र. 


४. प्रस्तुत निधीबाबत उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण-गृहनिर्माण हे आहरण व 


संवितरण अधिकारी म्हणून (संकेतांक क्रमांक १२०१००५१८३) तसेच संचालक, राज्य व्यवस्थापन 


कक्ष ग्रामीण - गृहनिर्माण हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. सदर निधीचे देयक ठाणे 


कोषागार अंतर्गत उपकोषागार कार्यालय, कोकण भवन, बेलापूर येथे पारित करण्यात यावेत. 


५. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आलेले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 


करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२२/प्र.क्र.१७४/योजना-१०, दि. 94.92.2022 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२२ निधी 


वितरणाबाबतच्या दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ च्या शासन परिपत्रकातील, परिच्छेद-१३ मध्ये नमूद 


केल्यानुसार, केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत निधी वितरणाबाबतच्या अटी व शार्तीनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१५१३३०२४३२२० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Manoj 


M a N O} Dattatray Jadhav 


DN: cn=Manoj Dattatray 
Jadhav, o=Rural Development 


D a tt a T fa y Department, Mantralay, ou, 


email=manoj.jadhav68@nic.in 
, ८-९ 


J a d h a V Date: 2022.12.15 16:23:28 


+05'30' 
(मनोज जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई (पाच जादा 
प्रतींसह) 


२) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, ४ था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको 
भवन, बेलापूर,नवी मुंबई. 


३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे . 


४) उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 


५) नियोजन विभाग (का.१४४४) , मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


६) वित्त विभाग (व्यय-१५) व (अर्थ-१७), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२२/प्र.क्र.१७४/योजना-१०, दि. 14.92.2022 


७ कार्यासन अधिकारी, वित्त-७, वित्त-१, योजना-१, योजना-२, योजना-५ व योजना-७, 
ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई. 


८) निवड नस्ती (योजना-१०). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


